गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार - २०२४ 
जाहीर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. लमंपु १३२४(११)/प्र.क्र.२२७/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. सांकासं 
१०९२/ प्र.क्र. ८२/सां.का.१, दिनांक १३ सप्टेंबर,१९९३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. SAY १३२२ (१३)//प्र.क्र. 
३८९/सां.का.४, दिनांक २२ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र.सां.का.स./३५०२, 
दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना :- 


उपनिर्दिष्ट क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार गायन व संगीत या क्षेत्रात प्रदीर्घ 
काळ उल्लेखनीय कार्य केलेल्या मान्यवरांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने 
सन्मानित करण्यात येते. उपर्नि्दिष्ट शासन निर्णय क्र. २ अन्वये गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर 
पुरस्कारासाठी सन्मानार्थीची शिफारस करण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आलेली 
आहे. सन २०२४ या वित्तीय वर्षातील गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार” समितीने एकमताने निवड केल्यानुसार सन 
२०२४ साठी “श्रीमती अनुराधा पौडवाल” यांना या शासन निर्णयान्वये पुरस्कार जाहीर करण्यात येत 
आहे. 


०२. सदर खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, (००) १०२, कला 
व संस्कृती प्रचालन, (०४) इतर महोत्सव, (०४) (०१) इतर महोत्सव (२२०५ १६०५)-०५ बक्षिसे 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 

०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचाळनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १०७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः GAY १३२४(११)/प्र.क्र.२२७/सां.का.४ 


०५. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
क्रमांक २०२४०८१२१७१८४९७८२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


oc 40 A -O 


महाराष्ट्राचे WIT यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


BALASAHEB 
ISHWAR SAWANT : 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार fos, राजभवन, मुंबई 

मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


७. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
८. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
९. सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 


-0 
— 
es 


२१ 


. अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ३२ 


.उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
. श्रीमती अनुराधा पौडवाल (संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्यामार्फत) 

.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, मुंबई ३२ 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

.कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२२. 


निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


